राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील 
प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील दि. 
०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शासन परिपत्रक क्र.ग्रासंअ २०२२/ प्र.क्र.६०/ग्रा.सं.-४ 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: अ.ना.पु व ग्रा.सं.वि.शासन निर्णय क्र. क्र.ग्रासंअ २०२२/ प्र.क्र.६०/ग्रा.सं.-४, 
दि.२०.१०.२०२२ 


प्रस्तावना: 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक 
तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची स्थिती 
दर्शविणारी तात्पुरता ज्येष्ठता सूची उपरोक्‍त परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. याबाबत प्राप्त आक्षेप विचारात 
घेवून प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन परिपत्रक: 
q. राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या कार्यालयांतर्गत कार्यरत प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) या 
संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील प्रबंधक गट-ब (राजपत्रित) 
या संवर्गातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना जेष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्यातबाबत कळवावे. 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२३०२०७१५१६३०४५०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHITAL ANAND 
RAMTEKE 


(शितल रामटेके) 
सोबत: परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, जुने प्रशासकीय महाविद्यालय इमारत, हजारीमल सोमानी मार्ग, 
छत्रपती शिवजी टर्मिनससमोर, मुंबई ४०० ००१. 
२) सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र 
३) सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का.१६), मंत्रालय, मुंबई 
४) निवडनस्ती ग्रासं-४. 


परिशिष्ट-अ 
१. dad नांव :- प्रबंधक, गट ब (राजपत्रित) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग 
२. वेतनश्रेणी:- एस-१५, ४१८००-१३२३०० 
३. दि.१ जानेवारी २०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची (दिनांक ०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 


ATH A कर्मचाऱ्यांचे नाव संबंधित जन्म दिनांक संवर्गात 


शिक्का आका 
श्री.के.अ.बैरागी तात्पुरती ११.०७.१९६५ ३०.०५.२०१७ |३०.५.२०१७ |३१.०७.२०२३ बी.कॉम मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित 
पदोन्नती याचिका क्र.२७९७/२०१५ व इतर 
याचिकेच्या अधीन ग्रासंक 
२०१५/३००/प्र.क्र.८२/ग्रासं-४,दि 
२६.०५.२०१७ अन्वये प्रबंधक पदावर 


पदोन्नती 
श्री.वि.अं.तायडे तात्पुरती ०१.०६.१९६६ |।अ.जा. [39.04.2099 |३०.५.२०१७ ।३१.०५.२०२४ 
| | ae ae | | 
४ (SRST. महाजन तात्पुरती ३१.१२.१९६४ |इ.मा.व |०१.०६.२०१७ |३०.५.२०१७ |३१.१२.२०२२ ।|एम.कॉम 
| की eee | 
श्रीमती ळ.बा. कोडविलकर ।|तात्पुरती ३१.१०.१९६४ ।अ.जा. ।०५.०६.२०१७ ।३०.५.२०१७ ।३१.१०.२०२२ ।'एस.एस.सी 
ee = TE peepee pee ee 
श्रीमती दि.दे. गायकवाड तात्पुरती ०५.०३.१९६५ अ.जा. ।०४.०८.२०१७ |३०.५.२०१७ |39.03.2023 ।बी.कॉम.एल.ए 
मी न म गह दळत ial i 
पदोन्नती 


शैक्षणिक अर्हता होरा 


जेष्ठता |शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नावा ।संबंधित जन्म दिनांक ।प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष [जेष्ठतेचा  |सेवानिवृत्तीचा  |शैक्षणिक अर्हता 
क्रमांक पदावरील रुजू दिनांक |दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग 


? 


का (er a बिड. 
८ श्री. सु.त्र.मराठे तात्पुरती ८.०२.१९६५ |भ.ज.ब |०१.०६.२०१७ |०१.०६.२०१७ |२८.०२.२०२३ 
ee ke eee 
९ श्रीमती अं.अ.गावडे तात्पुरती १५.०३.१९७० [WAT |०७.०६.२०१७ |०७.०६.२०१७ |३१.०३.२०२८ बी.कॉम 
1 कक (| ————— 
श्री.उ.सु.चव्हाण तात्पुरती १७.०७.१९७७ |खुला |३०.०९.२०१९ |।२३.०९.२०१९ |३१.०७.२०३५ बी.एस.सी 
ae ee 
श्री.चं.रा.थोटे तात्पुरती २२.०४.१९७४ |खुला ।२३.०९.२०१९ |२३.०९.२०१९ |३०.०४.२०३२ बी.एस.सी. 
111 नक (1 ee 
१२  श्री.नं.भा. उगोकार तात्पुरती २५.०२.१९८० (इमाव |२३.०९.२०१९ |२३.०९.२०१९ |२८.०२.२०३८ |एम.ए 
ee बक ———————— 
१३  श्री.ना.भि.कुनाळे तात्पुरती २४.०७.१९८१ |खुला ।२३.०९.२०१९ |२३.०९.२०१९ |३१.०७.२०३९ बी.एस.सी 
ie 


शोरा 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष 
अनुज्ञा याचिका २८३०६/२०१७ व 
साप्रवि/१६-ब यांच्या दि.२९.१२.२०१७ 
च्या पत्रातील सूचनांनुसार संकीर्ण 


२०१९/प्र.क्र.३३/ग्रासं-४ 
दि.२०.०९.२०१९अन्वये प्रबंधक पदावर 
पदोन्नती 


